सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर 
सन १९९५ पुर्वीचे रोजंदारी म्हणून कार्यरत 
असलेल्या झाडूवाली, बिगारी व मलेरिया 
फिल्ड वर्कर या सेवकांना सेवेत कायम 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एमयुएन-२०१९/प्र.क्र.३६ (भाग-१/नवि-१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २० ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ:- १) सोलापूर महानगरपालिकेने दि.१३.१२.१९९५ रोजी मा. उच्च न्यायालयामध्ये सादर 
केलेले WAT. 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक एसएमसी-३०९७/१६७४/ 
प्र.क्र.२१२/९५/नवि-२५, दिनांक २९ जून, २००१ 
3) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक एसएमसी-३०९७/१६७४/ 
प्र.क्र.२१२/९५/नवि-२५, दिनांक २० जानेवारी, २००३ 
४) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक एसएमसी-२००८/प्र.क्र.२४०/०८/नवि-१९, 
दिनांक १०.१२.२००८ 
५) सोलापूर महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. ५९ दि.१५.१२.२०२० 
६) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. सोमपा-२०१८/प्र.क्र.६४६/नवि-१८, 
दिनांक २८.१२.२०२१ 
७) आयुक्‍त सोलापूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. जा.क्र. नआ/वै/८५३, 
दिनांक १५.०२.२०२२ 
८) आयुक्त सोलापूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्रमांक जा.क्र. सआस/कक्ष-१/ 
आस्था-८/११९, दिनांक १४.०७.२०२२ 
प्रस्तावना:- 
सोलापूर महानगरपालिकेने सन १९८४ ते १९९५ या कालावधीत त्यांच्या आरोग्य 
विभागाकडे बिगारी, झाडूवाली, मलेरिया फिल्ड वर्कर व अन्य रोजंदारी सेवक घेण्यात आले होते. 
सदर सेवकांनी त्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेले दावे 
विचारात घेऊन महानगरपालिकेने दिनांक १३.१२.१९९५ रोजी मा. उच्च न्यायालयासमोर 
शपथपत्र दाखळ करुन दिनांक ०६.०४.१९९५ पूर्वीच्या रोजंदारी सेवकांना टप्याटप्याने 
आस्थापनेवर सामावून घेण्यात येईल, असे कळविले. त्यानुसार शासनाने महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या HAA ५१ (४) मधील अधिकारानुसार दिनांक २९.०६.२००१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये पद निर्मिती करुन ५७२ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना, शासन निर्णय दिनांक २०.०१.२००३ 
अन्वये ५७२ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना व शासन निर्णय दिनांक १०.१२.२००८ अन्वये ८६४ रोजंदारी 
कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी समाविष्ट करण्यास यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. दरम्यान मा. उच्च 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१९/प्र.क्र.३६ (भाग-१)/नवि-१८ 


न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या शापथपत्रानुसार शेवटच्या टप्प्यातील १३१ रोजंदारी सेवकांना 
सोलापूर महानगरपालिकेच्या सेवेमध्ये सामावून घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुसार शासनाने दि.२८.१२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये झाडूवाली, बिगारी व मलेरिया 
फिल्ड वर्कर अशा ड वर्गातील पदांना आकृतीबंधात मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार उपलब्ध 
असलेली पदे विचारात घेऊन झाडूवाली-४, बिगारी १२५ व मलेरिया फिल्ड वर्कर- २ अज्ञा १३१ 
रोजंदारी सेवकांना नियमित करण्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 
शासन निर्णय:- 

सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर दिनांक ०६.०४.१९९५ पूर्वीपासून रोजंदारी 
सेवक म्हणून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयासमोर 
दिनांक १३.१२.१९९५ रोजीच्या शपथपत्राद्वारे सोलापूर महानगरपालिकेने योजना सादर 
केल्यानुसार शासनाने पहिल्या, FAA व तिसऱ्या टप्यात अनुक्रमे दिनांक २९.०६.२००१, दिनांक 
२०.०१.२००३ व दिनांक १०.१२.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये पद निर्माण करुन नियमित केले 
आहे. याच योजनेतील शोवटच्या टप्यातील १३१ रोजंदारी कर्मचारी सध्या कार्यरत असून 
शासनाने दिनांक २८.१२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आकृतिबंधात मंजूर केलेल्या पदावर 
महानगरपालिकेने प्रस्तावासोबत दिलेल्या यादीतील झाडूवाली ४, बिगारी १२५ व मलेरिया 
फिल्ड वर्कर २ अशा १३१ रोजंदारी सेवकांना खालील अटी/शर्ती वर नियमित करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहेत. 


१) आयुक्‍त, सोलापूर महानगरपालिका यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक नआ/वैय/८५३, दिनांक 

१५.०२.२०२२ रोजीच्या प्रस्तावाअन्वये त्यासोबत दिलेल्या यादीतील झाडूवाली ४, बिगारी 

१२५ व मलेरिया फिल्ड वर्कर २ असे १३१ रोजंदारी सेवक हे दि.०६.०४.१९९५ पूर्वी 

सोलापूर महानगरपालिकेत रोजंदारी म्हणून कार्यरत होते, याबाबत आयुकत, सोलापूर 

महानगरपालिका यांनी अभिलेख तपासून खातरजमा करावी. 

सदर कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी सेवेत सामावून घेण्यासाठी विविध न्यायालयात दावे केले 

असल्यास ते त्यांनी मागे घेणे आवश्‍यक आहे. 

सदर रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची सेवा या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून नियमित करण्यात 

येत असून त्यांनी यापूर्वी महानगरपालिकेमध्ये केलेली सेवा केवळ त्यांच्या निवृत्तीवेतन व 

उपदानासाठी ग्राह्य धरण्यात यावी. 

सदर कर्मचाऱ्यांना त्यांनी यापूर्वी केलेल्या महानगरपालिकेच्या सेवेची कोणतीही थकबाकी 

महानगरपालिकेकडून अनुज्ञेय राहणार नाही. 

५) सोलापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील खर्चाची ३५ cabal अट सदर प्रकरणी 
विशेष बाब म्हणून शिथिल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


र्ट 


ट्ट 


< 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१९/प्र.क्र.३६ (भाग-१)/नवि-१८ 
६) सदर रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करतांना त्यांची सेवाजेष्ठता, पदासाठी 
MRI असलेली किमान अर्हता इ. सेवाविषयक बाबींची आयुक्तांनी तपासणी करुन 
त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१०२०१७३८२२३८२५ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
Date: 2022.10.20 18:24:41 +05'30' 


(अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

४. आयुक्त, सोलापूर महानगरपालिका, जि. सोलापूर 

५. निवडनस्ती (नवि-१८). 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


